कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन 
२०१८-१९ करीता ₹७८.७२२४५ लाख निधी वितरीत 


करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१८/प्र.क्र.७५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ मार्च, २०१९ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८ 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८ 

३. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ART सरकार यांचे पत्र 
No.2 -16/2018 NFSM, दि ०१/०५/२०१८ 

४. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.४६ /४-ओ, दि.०९/०५/२०१८ 

५. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 
No.20-27/2017-NFSM(CA-V), दि.16/05/2018 

६. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/२२६/१८, दि.३१/०५/२०१८ 

. कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.७५/४-अ, दि.०५/०७/२०१८ 

८. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 
No.20-27/2017-NFSM(CA-V), दि.28/02/2019 

९. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/७७/१९, दि.०६/०३/२०१८ 

qo. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.90911/५78)॥/७-१/॥५-१८१९/०-१०/७९/१९,दि१९/०३/०८. 


प्रस्तावना :- 


सन २०१८-१९ करीता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी (भात, गहू, कडधान्य 


व पौष्टिक तृणधान्ये) ₹ २३९८९.६८५ लाख रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला असून अभियानातंर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी संदर्भ क्र.०७ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. केंद्र शासनाने 
अभियानांतर्गत दुस-या हप्त्यात केंद्र हिस्स्याचा ₹ ५०६७.०८२ लाख निधी वितरीत केलेला असून त्यापैकी कृषि 
आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे - 


शासन निर्णयः 


षः 


सन १९-२०१८ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹७८.७२२४५ लाख (रुपये अठ्ठयाहत्तर लाख बहात्तर हजार 
दोनशे पंचेचाळीस फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे 
पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे — 


(रु.लाख) 
अ.क्र राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
ह अन्नधान्य = कद्र aM aaa एकूण वितरीत निधी 
अभियान- पिके केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) 

bee भात ३७.६२३८२ २५.०८२५५ ६२.७०६३७ 

२ कडधान्य 0,००००० 0,००००० 0.,००००० 
३ | पौष्टिक तृणधान्य ९.६०९६५ ६.४०६४३ १६.०१६०८ 
एकूण ४७.२३३४७ ३१.४८८९८ ७८.७२२४५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१८/प्र.क्र.७५/४ओ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹४७.२३३४७ लाख निधी 
(रुपये सत्तेचाळीस लाख तेवीस हजार तीनशे सत्तेचाळीस फक्त) व राज्य हिस्याचा ₹३१.४८८९८ लाख (रुपये 
एकतीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार आठडो अठ्ठयाण्णव फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ 
करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्स्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्स्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक ट मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९३-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक ७९३-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना), योजनांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(०१) (२१ कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (०१) (29) कृषी उन्नती योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान- अन्नधान्य पिके अभियान- अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ७५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


३. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹ ७८.७२२४५ लाख निधी 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹ ७८.७२२४५ लाख निधीच्या विविध कार्यालयांच्या स्तरावर 
कोषागारातून आहरणाकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
आणि सहायक संचालक (लेखा-१, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

५. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कडधान्य मधील शिल्लक अनुदानातून भात 
पिकाकरिता रु १४.३० लाख अतीरिक्त निधी केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतरच खर्ची टाकण्याची दक्षता घ्यावी. 

६. या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी 
विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२ एप्रिल, २०१८ नुसार 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२५१५०८३१५७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: 

254.2 

postal 

serial IN 95091 3946fa68fe576faead463fd8ae 1 e3844a820d921b663674927a4 


3५ 
76९. OU=AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL 
Date: 2019.03.25 15:11:22 +05'30" 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


/661007८41688598023262113606632589९5920818८९09०49७130471850, 
32, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


प्रति: 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक Aare, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१८/प्र.क्र.७५/४ओ 


२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
qo, संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
११. सर्व विभागीय कृषी सहसंचाळक 
१२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
१३. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१७. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१८. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


